| 


नंदनवन पोलीस स्टेशन, नागपूर गु.नों.क्र.२५७/२०११ 
मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी विशेष 
सरकारी अभियोक्ता ग्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
Set. उज्वल निकम यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०११/प्र.क्र. ३५८/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : ७ फेब्रुवारी, २०१२. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०११/ए.एस.९१/डी-चौदा. 
दिनांक 23.22.2032. 


शासन निर्णय :- दि.११.१०.२०११ रोजी श्री.प्रशांत शांतीलालजी कटारीया, नागपूर यांचा मुलगा 
नामे कु. कुश प्रशांत कटारिआ, वय ८ वर्षे यास आरोपी आयुष निर्मल पुगलीया याने खंडणी 
मागण्याच्या उददेशाने कायदेशीर रखवालीतून पळवून नेले व खंडणी करीता अपहरण करून त्याचे 
तोंड दाबून विटेने डोक्यावर मारहाण करून निर्दयतेने जीवानिशी ठार मारले. या प्रकरणी नंदनवन 
पोलीस स्टेशन, नागपूर येथे दाखल गु.नो.क्र.२५७/२०११ मधून उद्‌भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी 
शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री.उज्वल निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या 
वरील संदर्भाधीन दिनांक २३.१२.२०११ च्या अधिसूचनेन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी काम पहाण्यासाठी त्यांना खालीलप्रमाणे फो 
मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु. 24,000/- 


ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) | - रु. ७,०००/- 
( कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/-) 
क) हॉटेल लॉजिंग व बोडींग प्रतिदिन - रु. ३,५००/- 


= . परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.उज्वल निकम 


यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


3. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - 
(००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक व 
विशेष सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ४३/१२/व्यय-७. 


दिनांक २०.१.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमती नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ण. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०२०७०६१०२६२२६००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tlie 


( वि. वि. दपके ) 


कार्यासन अधिकारी. गृह विभाग. महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

* पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

* महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर. 

* पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर . 

* जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर . 

° विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

* वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

. अँड.श्री. उज्वल निकम, ४८ रामदास कॉलनी ,बॅरिस्टर निकम चोक, जळगाव. 
* निवड नस्ती (पोल-१०) 


